राज्यातील कृषी व यंत्रमाग ग्राहक यांना वीज दरात 
सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य 
(समायोजन) सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०६ ऑगष्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि. १ एप्रिल, २०१९ 

२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.५२/अर्थ-३,दि. CTS, २०१९ 

३) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-काम/लेखा/झासन/मागणी/सवलत,॥९०.१९७२३ 
दि.१२ जुले, २०१९. 

४ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१९/प्र.क्र.२७/ऊर्जा-३, 
दि.१३ जून, २०१९ 

५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. निधिवी-२०१९/प्र.क्र.२७(१)/ऊर्जा-३, 
दि.१३ जून, २०१९ 

६) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. पूरमा-२०१९/प्र.क्र.३६/ऊर्जा-३, 
दि.२६ जुले,२०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनीमार्फत वीज दरात सवलत देण्यात येते, व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस केली 
जाते. मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१२६१५ या SAPNA) सन २०१९-२० करिता 
रु.६७१०.०० कोटी इतक्या रकमेची पुरवणी मागणीसह तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


२. महावितरण कंपनीकडून सन २०१८-१९ मध्ये तिस-या तिमाहीपोटी विद्युत शुल्क व वीज 
विक्रीकराच्या अनुषंगाने येणे असलेल्या एकूण रक्‍कम रू.१७११.२४ कोटीपैकी रू. १२१९.०० कोटी 
इतक्या रकमेचे समायोजन संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 


३. सन २०१८-१९ मधील तिस-या तिमाहीपोटी शिल्लक राहिलेल्या समायोजनाची रक्‍कम रू. ४९२.२४ 
कोटी व सन २०१९-२० मधील पहिल्या तिमाहीपोटी विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी शासनास येणे 
असेलेली रक्‍कम रू. १४९१.५४७१ कोटी अशी एकूण रक्‍कम रू. १९८३.७८७१ कोटी (रूपये एक हजार 
Ame SAV कोटी ASIA लाख एकाहत्तर हजार फक्त) समायोजनाने महावितरण कंपनीस 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 


शासन निर्णय :- 

कृषी ग्राहक व यंत्रमाग ग्राहक यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या 
सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असळेली अनुदानाची रक्‍कम रू. 
१९८३.७८७१ कोटी (रूपये एक हजार Amal त्र्यांशी कोटी अठ्ठुयात्तर लाख एकाहत्तर हजार फक्त) 
समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, मुख्यलेखाशिर्ष २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
oo इतर खर्च, (००) (09) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक vale कमी करण्यासाठी वीज वितरण / 
पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांना अर्थसहाय्य (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य* या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 
३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रू. १९८३.७८७१ कोटी (रूपये एक हजार Awal 
satel कोटी अठ्ठयात्तर लाख एकाहत्तर हजार फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे 
दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनीडून शासनास येणे असलेल्या विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी 
वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

क्र. 

१) | वित्तीय वर्ष २०१८-१९ AT] ४९२,२४,००,०००/- |।०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील तिसऱ्या वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
तिमाहीपोटी विद्युत (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
शुल्काच्या अनुषंगाने १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
शिल्लक राहिलेली (०००४३००९२) 


समायोजित करावयाची 
रक्‍कम (ऑक्टोंबर, २०१८ ते 


डिसेंबर,२०१८) 

२) | वित्तीय वर्ष २०१९-२० या | १३५७,२८,४२,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
समायोजित करावयाची (09) (09) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
रक्‍कम (एप्रिळ, २०१९ ते १९५८ खालीळ जमा रक्कमा 
जून 2098 ) (000%30082) 

३) | वित्तीय FY २०१९-२० या | १३४,२६,२९,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील वीज वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
विक्रीकरापोटी समायोजित (09) (०३ ) महाराष्ट्र विजेच्या 
करावयाची रक्‍कम (एप्रिल, विक्रीवरीलळ कर (०००४३००८३) 
२०१९ ते जून २०१९) (सुधारणा) अधिनियम २००४ 


एकूण | १९८३,७८,७१,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 


४. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रू. १९८३.७८७१ कोटी (रूपये एक हजार Awal 
savant कोटी अठ्ठयात्तर लाख एकाहत्तर हजार फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास 
कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने रू. १९८३.७८७१ कोटी (रूपये एक हजार नऊरी त्र्यांशी कोटी ASIA लाख 
एकाहत्तर हजार फक्‍्त)सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येऊ नये. 
६. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना उपरोक्त समायोजनाव्दारे वितरीत 
करावयाची रक्‍कम वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार समायजोनाने वितरीत करण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रकरणी प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित 
नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दि. ०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील 
सर्व अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८७/१४६१ दि.२२/०७/२०१९ तसेच 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५३/१९/व्यय-१६, दि. २४/०७/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०८०६१७२९३५७५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

N anasa h e b a 0000 या कळवता 


Rajaram Dhane 
(ना.रा.ढाणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


jaharashtra, 
3cde9d32423e9bb73044d9 1 edOcffad3b6267198ee5 


SOdbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8cl ede1730735f60 
Rajaram Dhane 


Wa: 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग बँक बिल्डिंग, 
फोर्ट, मुंबई 
२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, WHMIS, वांद्रे मुंबई ४०००५१ 
३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय 
४. इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 
५. सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी,रालेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 
१२. उप सचिव (ऊर्जा-५) ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१४. १३) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


